fe यवतमाळ अर्बन को-ऑप. बँक लि., 
यवतमाळ या बँकेस विशोष एकरकमी कर्ज 
परतफेड योजना लागू करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: युआरबी-१८२२/प्र.क्र.६५/७-स, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४००३२ 
दिनांक :- १८ एप्रिळ, २०२२. 
वाचा :- १ सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांचे पत्र क्र. 

जा.क्र.ना.बँका/१-सआ/यवतमाळ अर्बन बँक/ओटीएस /२०२२/६१३, 
दि. २१.०३.२०२२ 


प्रस्तावना-: 

दि यवतमाळ अर्बन को-ऑप. बँक लि., यवतमाळ या बँकेस “विशेष एकरकमी कर्ज परतफेड 
योजना* मंजूर करण्याबाबत सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांनी संदर्भाधिन दिनांक 
२१.०३.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. 

दि यवतमाळ अर्बन को-ऑप. बँक लि., यवतमाळ या बँकेच्या ठेवी अदा करण्यासाठी थकीत 
कर्जाची वसुली होणे आवश्‍यक आहे. त्यानुषंगाने विशोष एकरकमी कर्ज परतफेड योजना मंजूर केल्यास 
बँकेचे वाढते एन.पी.ए. कमी होण्यास मदतच होईल. ही बाब विचारात घेता, दि यवतमाळ अर्बन को- 
ऑप. बँक लि., यवतमाळ या बँकेस “विशेष एकरकमी कर्ज परतफेड योजना” मंजूर करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय-: 

सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांनी दि. 29.03.2022 रोजीच्या पत्राद्वारे दि 
यवतमाळ अर्बन को-ऑप. बँक लि., यवतमाळ या बँकेसंदर्भात सादर केलेल्या विहोष एकरकमी कर्ज 
परतफेड योजनेस मंजूरी देण्याच्या प्रस्तावास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 
१५७ मधील तरतूदीनुसार शासनास प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, 
१९६१ मधील नियम - ४९ च्या तरतुदीमधून सूट देऊन दि यवतमाळ अर्बन को-ऑप. बँक लि., यवतमाळ 
या बँकेच्या परिशिष्ट “अ ” प्रमाणे नमूद विहोष एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेस मान्यता देण्यात येत 
आहे. 

वरील योजनेच्या अंमलबजावणीचा सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांनी 
दरमहा आढावा घेऊन भारतीय रिझर्व बँकेच्या अटींचे दि यवतमाळ अर्बन को-ऑप. बँक लि., यवतमाळ 
यांचेकडून काटेकोरपणे पालन होत असल्याची खात्री करावी. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०४१८१८०९१२७५०२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Shrikrushna Anandrao 


j Wadek 
5 h rl kru $ h n a DN: CN = Shrikrushna Anandrao Wadekar, C = 
|, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


IN 

An an d rao Wad e kar MAHARASHTRA, OU = COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT 
Date: 2022.04.18 18:10:53 +05'30' 


(श्रीकृष्ण वाडेकर ) 
वि.का.अ. तथा सहनिबंधक, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः युआरबी-१८२२/प्र.क्र.६५/७-स 


विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, अमरावती. 

जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ. 
सरव्यवस्थापक, यवतमाळ अर्बन को-ऑप. बँक लि., यवतमाळ. 
निवडनस्ती ७-स. 


२ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः युआरबी-१८२२/प्र.क्र.६५/७-स 


परिशिष्ट “ap 
शासन निर्णय क्र. युआरबी-१८२२/प्र.क्र.६५/७-स, दि. १८ एप्रिल, २०२२ सोबतचे 
सहपत्र 


१) योजनेचे नाव :- दि यवतमाळ अर्बन को-ऑप. बँक लि., यवतमाळ एकरकमी कर्ज 
WARS योजना २०२२ 
२) योजनेसाठी पात्र कर्जदार :- 
दि.३१/०९/२०१९ अखेर अनुत्पादक कर्जाच्या 'सबस्टॅडर्ड' वर्गवारीत समाविष्ट झालेल्या व 
नंतर संशयित व बुडित वर्गवारीत गेलेल्या कर्जखात्यांना देखील ही योजना लागू होईल. 
३) योजनेसाठी अपात्र कर्जदार :- 
रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार सदर योजना ही पुढील कर्जांना लागू होणार नाही. 
अ) फसवणूक, गैरव्यवहार करुन घेतलेली कर्जे ब जाणिवपूर्वक थकविलेली कजे. 
ब) रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वांचे अथवा आदेशांचे उल्लंघन करुन वितरीत केलेली कर्जे. 
क) आजी वब माजी संचालकांना ब त्यांच्याशी हितसंबंध असणाऱ्या भागीदारी 
संस्था/कंपन्या/संस्था यांना दिलेल्या कर्जांना अथवा त्यांची जामिनकी असणाऱ्या कर्जांना 
रिझर्व्ह बँकेच्या पूर्व परवानगीशिवाय सदर सवलत देता येणार नाही. 
ड) मंजूर कर्जाचा विनियोग, कर्ज ज्या कारणाकरीता मंजूर केले असेल, त्या कारणाव्यतिरिक्‍त 
इतर कारणाकरीता केला असेल तर (Diversification of Funds) ही योजना लागू होणार 


नाही. 


४) योजनेची मुदत :- 
या योजनेची मुदत दि. ३१ मार्च, २०२३ पर्यंत राहील. दि. २८ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत प्राप्त 
झालेल्या अर्जांवर दि. ३१ मार्च २०२३ पर्यंत निर्णय घ्यावा लागेल. 


५) योजनेची व्याप्ती :- 

अ) ही योजना सर्व प्रकारच्या कर्जांना तसेच कर्जाव्यतिरिक्‍त दिलेल्या तात्पुरती उचल मर्यादा, 
बील डिस्काऊंट व इतर आर्थिक सवलतींना लागू होईल. 

ब) कोणत्याही कायद्या अंतर्गत कारवाई चालू असणाऱ्या ब कलम १०१ अन्वये वसूली 
दाखला प्राप्त ब कलम ९१ अन्वये निवाडे प्राप्त झालेल्या कर्जांनासुद्धा ही योजना लागू 
होईल. 

क) जेथे कर्जदाराची एकापेक्षा जास्त कर्जखाती असतील व त्यापैकी एखादे / काही कर्जखाती 
अनुत्पादक झाली म्हणून इतर सर्व कर्जखाती "WAS कर्जे' म्हणून अनुत्पादक होतात. तर 
त्या समूह कर्जापैकी जे खाते / खाती प्रत्यक्षात अनुत्पादक झाली असतील केवळ त्याच 
खात्यांना एक रकमी कर्ज परतफेड योजनेची सबलत मिळेल. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः युआरबी-१८२२/प्र.क्र.६५/७-स 


६) योजनेसाठी तडजोडीचे सूत्र :- 

अ) ज्या दिवशी संबंधित कर्जखाते हे अनुत्पादक होईल त्या दिवशीचे येणे बाकी मुद्दल व व्याज 
अशी एकत्रित रक्‍कम येणे समजावी. 

ब) वरील रकमेपैकी केवळ मुद्दल रकमेवर द.सा.द.शे. ८% दराने सरळ व्याज पद्धतीने 
तडजोडीच्या दिनांकापर्यंत व्याजाची आकारणी करावी. 

क) वर कलम 'अ* आणि <P मध्ये नमूद केलेल्या एकत्रित रकमेतून कर्जदाराने अनुत्पादक 
कर्जाच्या 'तारखेनंतर भरणा केलेल्या रकमेची बजाबट ( अ अधिक ब मध्ये नमूद एकत्रित 
रकमेतून ) दिल्यानंतर जी रक्‍कम येणे राहील ती "तडजोड TH समजावी. 


७) परतफेड करण्यासाठी कालावधी :- 

अ) कर्जदाराने दि यवतमाळ अर्बन को-ऑप. बँक लि., यबतमाळ या बँकेच्या एकरकमी कर्ज 
परतफेड योजना २०२२ नुसार करावयाच्या अर्जासोबत, सदर कर्ज प्रकरण ज्या दिवशी 
अनुत्पादक झाले, त्या दिवशीच्या (मुददल + व्याज) किमान ५% रक्‍कम भरणे आवश्यक 
आहे. 

ब) सदर योजनेंतर्गत अर्ज मंजूरीचे पत्र प्राप्त झाल्यापासून कर्जदाराने एक महिन्याच्या आत 

तडजोडीची सर्व रक्कम भरणे आवश्यक आहे. 
बाको सर्व अटी व शर्ती महाराष्ट्र शासनाच्या एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेनुसार लागू 
राहतील. 


डू Digitally signed by Shrikrushna Anandrao Wadekar 
DN: CN = Shrikrushna Anandrao Wadekar, C = IN, 
5 h rl kru 5 h n a S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = COOPERATION 
An and rao Wadekar MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT 


Date: 2022.04.18 18:11:12 +05'30" 


( श्रीकृष्ण वाडेकर ) 
वि.का.अ. तथा सहनिबंधक, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


